मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या 
टप्प्याच्या (Phase-l) कामासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ जून, २०१६ 
वाचा - 
१ 


— 


महाराष्ट्र शासन आणि मे. लार्सन अँड SAM कं. यांचेदरम्यान दि.७.२.२०१५ रोजी झालेला 
करार 

शासनाचे समक्रमांकाचे दि.७.२.२०१५ चे कार्यादेश आदेशापत्र 

शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/भाग-२/विझा-४, दि.६.१.२०१४. 
शासन निर्णय क्र. सीसीटी-३११५/प्र.क्र.१९७/पोल-३, दि.०२.०३.२०१६. 

शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/विजा-४, दि.२७.०७.२०११. 

६) उच्च स्तरीय समितीच्या दि.१०.०५.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) मे.लार्सन अँण्ड gal लि. या कंपनीने सादर केलेले दि.०३.०६.२०१६ चे देयक. 

८) सल्लागार पिडब्ल्युसी कंपनीचा दि.२१.०६.२०१६ ई-मेल संदेश. 

९) आरएफपी वॅल्यूम क्र. १. 


२ 
३ 
४ 


4 


— — — — — — 


— 


प्रस्तावना- 

मुंबई शहरात सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. लार्सन अँन्ड टुब्रो लि. या 
कंपनीसोबत दि.०७.०२.२०१५ रोजी शासनाने करार केला आहे. मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाची एकूण 
किंमत रु. ९४९ कोटी एवढी ठरविण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ दि.०६.०१.२०१४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये एकूण रु. ६०० कोटी एवढया रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भाधीन क्र. ४ दि.२.३.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये रु. ३४९ कोटी एवढया रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

संदर्भाधीन क्र. ५ दि.२७.०७.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये उच्च स्तरीय समितीची स्थापन 
करण्यात आलेली आहे. दि.१०.०५.२०१६ रोजीच्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये मुंबई 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ९९६ एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. दि.१०.०५.२०१६ 
रोजीच्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार PAA संख्येनुसार कामाचे 
टप्पे निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या TUATHA (phase-l) मध्ये ९३७ 
कॅमेरे कार्यान्वित (Go-Live) करणे आवश्‍यक आहे. सल्लागार पिडब्ल्युसी कंपनीने दिलेल्या संदर्भाधीन 
क्र. ८ दि. ४.६.२०१६ च्या अहवालानुसार कंपनीने ९३७ कॅमेरे कार्यान्वित केले आहे. मे. लार्सन अँण्ड 
टुब्रो लि. या कंपनीने संदर्भाधीन क्र. ७ दि.०३.०६.२०१६ रोजी रु. ८९,६४,००,०००/- एवढया रकमेची 
देयके शासनास सादर केली आहे. करारानुसार एकूण भांडवली खर्चाच्या २०% रक्‍कम कंपनीस 
पहिला टप्पा कार्यान्वित झाल्यावर अदा करणे आवश्‍यक आहे. पिडब्ल्युसी कंपनीने मे.लार्सन अँण्ड 
cal fo. या कपंनीला मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाची देयके अदा 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोळ-३ 


करण्यासंदर्भात दि.२१.०६.२०१६ रोजीच्या ई-मेल संदेशाद्वारे अहवाल सादर केलेला आहे. सदर 
अहवालानुसार झालेला भांडवली खर्च एकुण रु. ४७०,६९,९६,०२९/- एवढा आहे. त्याच्या २०% 
रक्‍कम रु. ९४,१३,९९,२०५/- एवढी झाली आहे. त्यामधून यापुर्वीच अदा करण्यात आलेल्या 
रु. ४७,४५,०३,९५९/- एवढ्या मोबालाइझेडन अँडवान्सच्या २०% एवढी रक्‍कम रु. ९,४९,००,७९२/- 
वजा करुन तसेच न झालेल्या कामाची एकूण रक्‍कम रु. ९४,६६,५०४/- एवढी वजा करुन मे.लार्सन 
अँण्ड टुब्रो लि. या कपंनीला निधी वितरीत करण्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. मुंबई 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी रु. ८३,७०,३१,९०९/- एवढी रक्कमेचे देयक 
मे. लार्सन अँण्ड टुब्रो लि. या कंपनीला अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

मे. लार्सन अँड टुब्रो लि. ही कंपनी व शासन यांच्यामध्ये दि.०७.०२.२०१५ रोजी मुंबई 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात करार झालेला आहे. सदर करारानुसार प्रकल्पाच्या एकूण भांडवली 
खर्चाच्या (Capex) २०% रक्‍कम कंपनीला पहिल्या टप्पा कार्यान्वित झाल्यावर देणे आवर्‌यक आहे. 
दि.१०.०५.२०१६ रोजीच्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार बसविण्यात 
आलेल्या सीसीटीव्ही otra संख्येनुसार प्रकल्पाचे तीन टप्पे निश्चित करण्यात आलेले आहे. 
त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ९३७ कॅमेरे कार्यान्वित (Go-Live) करणे आवश्‍यक आहे. मे. लार्सन अँड 
oH लि. या कंपनीने प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण केळे असून केलेल्या कामानुसार मुंबई 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा पहिला टप्पा दि.०४.०६.२०१६ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये मे. लार्सन अँड टुब्रो लि. या कंपनीला मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 
पहिल्या टप्प्याच्या केळेल्या कामासाठी रु. ८३,७०,३१,९०९/- कोटी (त्र्याऐंशी कोटी सत्तर लाख 
एकतीस हजार Adal नऊ रुपये फक्त) एवढया रकमेची देयके अदा करण्यास मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-१०, ४०५५ - पोळीस यावरील 
भांडवली खर्च, ८०० इतर खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे (४०५५०२२३) या अंतर्गत ५२ 
यंत्रसामग्री साधनसामग्री”“या GSPN RTA खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१६-१७ या वित्तीय 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१६/प्र.क्र. ८९-अर्थ-३, 
दि.२०.४.२०१६ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय 
अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिळा, उपविभागा-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, 
१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु.क्र. ४, नियम क्र.७ अन्वये 
प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. , 
५. सदरहु रक्कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व 
त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषीत 
करण्यात येत आहे. त्यांनी उपरोक्‍त निधी Larsen & Toubro Ltd.-SW&C BU या कंपनीच्या १६३, 
अन्नासलाई, चेन्नई-६०० ००२ येथील सीटी बँकेच्या शाखेचे खाते क्र. 0521466308 (IFSC Code - 
९11॥0000003) (MICR CODE OF THE BANK-600037002) या खात्यावर जमा करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३११६/प्र. क्र. ७७/पोळ-३ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०६२३१०४२३९२१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kailas Arjun लका जवधी 
Gaikwad अमके hac jun Gad. 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

3. मा.राज्यमंत्री, गृह Arex) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१०.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.मे. लार्सन अँड टुब्रो क॑. लि, एल अँड टी हाऊस, एन. एम. मार्ग, बलार्ड इस्टेट, 
मुंबई-१ 

१४.मे.प्राईसवॉटर हाऊस कुपर्स लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पो, 
मुंबई- BOO ०२८ 

१५.वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा 

१६. अर्थसं-१/गृह विभाग, मुंबई 

१७.रोख शाखा/ गृह विभाग, मुंबई 

१८. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


